उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत. 
(सन २०२२-२३ ची निवडसूची) 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस २०२२/प्र.क्र. २३३/२०२२/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २६ डिसेंबर, २०२३ 


शासन आदेठा :- 

सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या निम्न संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट 
अ” मध्ये उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर रूपये ५६१००-१७७५००/- वेतन बँड (एस-२०) 
या वेतनश्रेणीमध्ये विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद अभियंत्यांना विहित अटी व शातींच्या अधीन राहून ते 
सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती -: 

() सदर पदोन्नती, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची 
प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात आळी आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात 
येत आहेत. 

(i) उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित 
पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे 
नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग / 
उपविभाग बंद झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची 
आवऱ्यकता भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, शहोवटच्यास प्रथम 
(Last come first go) या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 

(i) सदर पदोन्नती, विवरणपत्र- अ मध्ये नमूद अभियंत्यांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी/शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. तथापि, यापैकी एखाद्या अभियंत्याविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय 
चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित असल्यास त्याच्या बाबतीत हे पदोन्नती आदेश आपोआप रद्द होतील. 
(५ संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांच्या उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या 
पदांवरील पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग / १६-ब यांनी 
दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन आदेशा HATH: एसएलएस २०२२/प्र.क्र. २३३/२०२२/आ(वर्ग-२) 


(१) उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नत अभियंत्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहीत धरून 
त्यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच उपविभागीय अभियंता (स्था) या पदावर देण्यात 
आलेली पदोन्नती, पदोन्नत अभियंत्याने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
(॥ सदर पदोन्नती ही तात्पुरती असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
होण्याच्या अधीन राहून करण्यांत येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
(vil) सदर पदोन्नती जरी तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत असली तरी कालांतराने ती नियमित 
होत असल्यामुळे जे अभियंते ही पदोन्नती नाकारतील, त्यांना कालबध्द पदोन्नती / सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्यास तो काढून घेण्यात येईल, याची संबंधितांना 
लेखी जाणीव करून द्यावी. एखाद्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) याने उपविभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. 
(५) उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर पदोन्नत 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची 
राहील. याबाबत दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना जबाबदार धरण्यात येईल. जे 
अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित कार्यकारी 
संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 
(५) पदोन्नती आदेशानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर 
रुजू होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या 
अभियंत्याला रुजू करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा 
प्रसंग उद्भवल्यास याबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता / आस्थापना अधिकारी यांच्यावर त्याची 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 
(x) सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३१२२६१६२३३४३०२७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
A N | |. V | TT HA |. DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
D EO KAT E RESOURCES DEPARTMENT | 
Date: 2023.12.26 16:24:05 +05'30 
सोबत:- विवरणपत्र- “अ (अनिल देवकाते ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालय (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


Cc Av AD -5 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेश PATH: एसएलएस २०२२/प्र.क्र. २३३/२०२२/आ(वर्ग-२) 


५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 

६. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

८. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

९. आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 

१०.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

११.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसपंदा विभाग. 

१२.उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२ व १६ बो), मंत्रालय, मुंबई, 
१४. संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यालयामार्फत / शासन संकेतस्थळावरुन), 
१५. कक्ष अधिकारी, आ (स.अ.श्रेणी-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.आ (वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र -"अ" 


सहाय्यक अभियंता (श्रेणी -२) पदावरुन उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) (गट-अ) या पदावर पदोन्नती 
शासन आदेश क्रमांक एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२३३/२०२२/आ (वर्ग-२), दिनांक : २६/१२/२०२३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यालय जात प्रवर्ग महसूल विभाग पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली पदस्थापना 
क्रमांक वाटप नियमास 
अनुसरुन वाटप 
करण्यात आलेला 
महसूल विभाग 
Ba 2 3 | ४ | [1७ | 
7 १५०१ श्री. स्वप्नील Wert खैरनार, भज (बो नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत लाभक्षेत्र 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, विकास प्राधिकरण , नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, मालेगांव 
नाशिक पाटबंधारे विभाग, मालेगांव अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, सटाणा 
२ १८१८ श्री. अजय सुभाष औताडे, खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अतंर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अभियंता सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा अंतर्गत 
पुणे कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण विभाग, सातारा अंतर्गत 
आरफळे कालवे उपविभाग क्र.१, सातारा 
३ १८२० श्री. युवराज विजयकुमार पाटील, खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अतंर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ सातारा अंतर्गत जिहे 
पुणे कठापूर उपसा सिंचन योजना, सातारा अंतर्गत जिहे कटापूर 
प्रकल्प उपविभाग क्र.५, कोरेगांव 
i‘ १८२१ श्रीमती. प्रज्ञा सचिन खोचरे (देवळेकर खुला कोकण-२ अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे 
बेबी तुकाराम), विभाग, ठाणे 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोंकण wear, मुंबई 
4 १८२२ श्री. अजित उत्तमराव देशमुख, खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद RT अभियंता जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता नाशिक अंतर्गत 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, (छत्रपती (छत्रपती अधीक्षक अभियंता आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान 
लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग, संभाजीनगर) | संभाजीनगर) मंडळ नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प 
औरंगाबाद विभाग औंरगाबाद अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, 
अंबाजोगाई, बीड 
६ १८२४ ।श्री.अच्युतराव हरीभाऊ गिते, भ.ज. (डो नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश अंतर्गत अधीक्षक अभियंता 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक अंतर्गत, अहमदनगर 
नाशिक पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
देवळाली 
i १८२५ | श्री. विशाल रामेश्वर सित्रे, इ.मा.व. | अमरावती मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, अमरावती, अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (जसं) अमरावती अधीक्षक अभियंता,जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव अंतर्गत 
जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगाव अंतर्गत जिगाव पुनर्वसन 
उपविभाग क्र. २, शेगांव 
८ १८२६ श्री.वरूण राजेंद्र पवार, इ.मा.व. नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत अंतर्गत अधीक्षक अभियंता धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, शिरपूर 
९ १८२७ श्री. सागर सुरेड कोकरे, भ.ज. (क) पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी 
पुणे अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र.९ मंगळवेढा (उप कार्यकारी 
अभियंता) 
i १८३० ait. अमोल तुकाराम सुर्यवंशी, इ.मा.व. पुणे मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे 


अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली अंतर्गत ताकारी 
म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग सांगली अंतर्गत म्हैसाळ 
पंपगृह उपविभाग क्र.५ खंडेराजुरी जि. सांगळी 


विवरणपत्र -"अ" 


सहाय्यक अभियंता (श्रेणी -२) पदावरुन उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) (गट-अ) या पदावर पदोन्नती 
शासन आदेश क्रमांक एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२३३/२०२२/आ (वर्ग-२), दिनांक : २६/१२/२०२३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यालय जात प्रवर्ग महसूल विभाग पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली पदस्थापना 
क्रमांक वाटप नियमास 
अनुसरुन वाटप 
करण्यात आलेला 
महसूल विभाग 
Ea 2 3 | 8 | ose, OE, | 
i १ | १८३४ श्री. कालीदास लालासाहेब गुळवे, खुला कोकण-१ कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग कौंकण प्रदेश मुंबई अंतर्गत 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ 
कोंकण wear, मुंबई ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता खारभूमी विकास विभाग, 
सिंधुदुर्गनगरी अंतर्गत खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग, 
तळेरे 
१२ | १८३७ श्री. राकेश अरूण बनने, खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली अंतर्गत लघु 
पुणे पाटबंधारे विभाग, सांगली अंतर्गत मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्र.७ 
जुनोनी 
१३ | १८३९ श्री. सुरज देविदास जोशी, खुला औरंगाबाद औरंगाबाद ।अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व (छत्रपती (छत्रपती  ।प्रबोधिनी, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य प्रादेशिक 
जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद संभाजीनगर) | संभाजीनगर) ।प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद 
7 १८४० श्री.श्रीरंग दत्तात्रय मेहेर , इ.मा.व. नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अभियंता कुकडी सिंचन मंडळ पुणे अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
पुणे विभाग क्र.२ श्रीगोंदा, अहमदनगर अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
उपविभाग राशीन 
१५ | १८४१ श्री. संदिप आप्पा पानस्कर, खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, अभियंता सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ सातारा अंतर्गत कण्हेर 
पुणे कालवे विभाग क्र.२ करवडी (कराड) अंतर्गत आरफळ कालवे 
उपविभाग H.4, PLIST 
१६ | १८४४ श्री. महेश रामहरी alae, खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, ( छत्रपती (छत्रपती  |विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाक्षेवि 
लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग, संभाजीनगर) | संभाजीनगर) |बीड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र. 
औरंगाबाद ३, बीड अतंर्गत जायकवाडी प्रकल्प जलनि:स्सारण बांधकाम 
उपविभाग क्र.११, केसापुरी वसाहत, माजलगाव 
i १८४५ श्री. मनिष शरदराव सरनाईक, खुला | अमरावती मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (विप्र] जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती 
अमरावती अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग 
क्र. १, अमरावती अतंर्गत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
मुर्तिजापुर 
१८ | १८४६ श्री. सुधीर बाबुराव अरीकर, खुला पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अतंर्गत अधीक्षक 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अभियंता सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा अंतर्गत 
पुणे कार्यकारी अभियंता, कण्हेर कालवे विभाग क्र.२,करवडी (कराड) 
अंतर्गत कण्हेर कालवे उपविभाग क्र.९ करवडी, सातारा 
१९ | १८४७ श्री. उज्वल बालक्रिशान पटेल, खुला | अमरावती अमरावती । मुख्य अभियंता (विप्र जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (विप्र] जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला अंतर्गत 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.४, अकोला 
२० | १८४९ श्री. सिध्देश्वर कालीदास भोसले, खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्था) जलविदयुत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 


अंतर्गत अधीक्षक अभियंता गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत 
गुणनियंत्रण उपविभाग, कोल्हापूर 


विवरणपत्र -"अ" 
सहाय्यक अभियंता (श्रेणी -२) पदावरुन उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) (गट-अ) या पदावर पदोन्नती 
शासन आदेशा क्रमांक एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२३३/२०२२/आ (वर्ग-२), दिनांक : २६/१२/२०२३ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यालय जात प्रवर्ग महसूल विभाग पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली पदस्थापना 
क्रमांक वाटप नियमास 
अनुसरुन वाटप 
करण्यात आलेला 
महसूल विभाग 
al २ 3 | ४ | 4 ६ ee ee Sl 
२१ | १८५० श्री. गौरव हनुमंत अरगे, भ.ज.(क) | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलविदयुत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
मुख्य अभियंता, (जसं), नागपूर अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ नागपूर अंतर्गत गुण 
नियंत्रण विभाग, वाही जि. भंडारा अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, 
चंद्रपूर 
२२ । १८५१ श्री. किशोर सखाराम लभडे, इ.मा.व. | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं), अमरावती अंतर्गत जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे 
मुख्य अभियंता (जसं) अमरावती मंडळ, शेगांव अंतर्गत जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव 
अंतर्गत जिगांव उपसा सिंचन उपविभाग क्र.४, खामगांव 
२३ | १८५३ श्री. सुरजश्रीकांत नावलीकर, खुला कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग कोकण प्रदेश मुंबई अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
पुणे कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग रत्नागिरी 
अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.१, लांजा 
२४ । १८५५ श्री. सचिन तुकाराम ससाणे, sara. | औरंगाबाद औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, (छत्रपती (छत्रपती = | feat, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र 
नाशिक संभाजीनगर) | संभाजीनगर) |विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता नांदुर 
मधमेश्वर पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, वैजापूर 
२५ १८५६ श्री केदार दिलीप चौधरी, इ.मा.व. नाशिक अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी, 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण 
नाशिक विभाग मेरी, नाशिक अंतर्गत स्थापत्य उपविभाग मेरी, नाशिक 
२६ | १८५७ | श्री. अनुप अशोक महल्ले,मुख्य अभियंता । इ.मा.व. नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, TRS प्रकल्प जलसंपदा विभाग, नागपुर 
(जसं) अमरावती अंतर्गत अधीक्षक अभियंता नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वर्धा अंतर्गत 
धाम वितरीका उपविभाग क्र.२ वर्धा 
२७ | १८५९ श्री. सुरज देशभुषण व्होरा, खुला नाशिक मुख्य अभियंता, जलसपंदा विभाग prey wear मुंबई अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ ठाणे अंतर्गत कार्यकारी 
पुणे अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा - ठाणे अंतर्गत घाटघर 
उदंचन जलविदयुत प्रकल्प उपविभाग क्र. ३ भंडारदरा 
२८ | १८६० श्री. अतुल अमृत शिदे, खुला नाशिक मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत 
मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता (उ.सिं. यो) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
पुणे नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता संकल्पचित्र विभाग (उ.सिं.यो- 
३), नाशिक 
२९ । १८६१ श्री. शिवा मनोहर शेळके, खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण (छत्रपती (छत्रपती अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाक्षेवि प्राधिकरण 
सुरक्षितता, नाशिक संभाजीनगर) | संभाजीनगर) औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता जालना पाटबंधारे विभाग 
जालना अंतर्गत जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र. २, अंबड 
३० । १८६२ प्रविण वसंतराव सुराशे, खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद RT अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, ( छत्रपती (छत्रपती अंतर्गत अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाक्षेवि प्राधिकरण 
लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग, संभाजीनगर) | संभाजीनगर) औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता जालना पाटबंधारे विभाग 
औरंगाबाद जालना अंतर्गत जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, वाटुर 


विवरणपत्र -"अ" 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


सहाय्यक अभियंता (श्रेणी -२) पदावरुन उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) (गट-अ) या पदावर पदोन्नती 
शासन आदेश क्रमांक एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२३३/२०२२/आ (वर्ग-२), दिनांक : २६/१२/२०२३ 


अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यालय 


३ 


जात प्रवर्ग 


महसूल विभाग पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली पदस्थापना 
वाटप नियमास 


अनुसरुन वाटप 


करण्यात आलेला 
महसूल विभाग 


द द [1७ | 


३१ 


१८६३ 


श्री. मयुर शिवकुमार पाटील, 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद 


खुला 


औरंगाबाद औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता (जस), जलसपंदा विभाग, औंरगाबाद, अंतर्गत 
(छत्रपती (छत्रपती अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
संभाजीनगर) | संभाजीनगर) ।|अंतर्गत कार्यकारी अभियंता निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२ 
लातूर अंतर्गत निम्न तेरणा कालवा उपविभाग क्र. ६ निलंगा, मु. 
लातूर 


Digitally signed by ANIL VITTHAL 
DEOKATE 

DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2023.12.26 16:39:48 +05'30' 


ANIL VITTHA 
DEOKATE 


